असा. क्र. २७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, एप्रिल ७, २००५/चैत्र ९७, शके ९९२७ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 
य र Ri eR र 


भाग चार-अञअ 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अथिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल न 
. यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम ब आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ एप्रिल २००५ 
अधिसूचना 
भारतीय बंदरे अधिनियम, १९०८ 
क्रमांक एमआयएस, २००३/सीआर-७३/पीआरटी-२.-भारतीय बंदरे अधिनियम, १९०८ (१९०८ चा 
१५) चे कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींचा आणि त्या बाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा बापर करून आणि शासन अधिसूचना, गृह बिभाग, क्रमांक एमपीटी. १०९२/सीआर- 
५३/टीआर-४, दिनांक १६ फेब्रुवारी १९९६, क्रमांक आयपीए. १२९८/सीआर-१०७/पीआरटी-१, दिनांक _ 
६ जानेबारी २००० ब एमआयएस. २००३/सीआर-७३/पीआरटी-२, दिनांक २ डिसेंबर २००३ मध्ये सुधारणा 
करून महाराष्ट्र शासन याव्दारे :-7 न 
(अ) या सोबतच्या अनुसूचीतील ete (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बंदरांच्या विद्यमान हद्दीमध्ये 
(जी बंदरे ह्या कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग (३) मध्ये नमूद केलेली आहेत आणि ज्यांना ह्या 
कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात) फेरबदल करीत आहे, आणि ; 
: (२४७) 
भाग चार-अ--४१ [किमत : रुपये ९.००] 


२ड्ट महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल ७, २००५/चैत्र ९७, शके १९२७ [भाग चार-अ 


(ब) सदर अनुसूचीतील स्तंभ (३) मध्ये क्रमबारीने विनिर्दिष्ट केलेल्या तंतोतंत मर्यादेत त्यांची हह 
जाहीर करीत आहे :-- 


परिशिष्ट ी 
अनु. बंदराचे नाव भारतीय बंदरे अधिनियम, १९०८ अन्वये बंदरांची व्याप्ती 
क्रमांक 
(१) (२) (३) 
१ राजपूरी (दिघी) अक्षांश १८* १६.२३ उत्तर, रेखांश ७२" ५८'.२८ पूर्व ह्या स्थित बिंदूपासून 
बंदरे अक्षांश १८" १६'.८६ उत्तर, रेखांश ७२" ५९'.५२ पूर्व ह्या स्थित बिंदूपर्यंत 


काढलेली सरळ रेषा व येथून उत्तरी दिशेने अक्षांश १८* १७',९८ उत्तर, 
रेखांश ७२" ५८'.९४ ह्या स्थित बिंदूपर्यंत किनाऱ्यालगुत उच्चतम भरती 
रेषेपासून जमिनीकडे ५० यार्ड पर्यंतचे क्षेत्र अंतर्भूत आहे. त्यानंतर तेथून 
पश्‍चिम दिशेने अक्षांश १८" १७'.८० उत्तर, रेखांश ७२" ५७'.५७ पूर्व ह्या 
स्थित बिंदूपर्यंत, त्यानंतर वायव्य दिशेने अक्षांश १८* १८'.८ उत्तर, रेखांश 
७२ ५५'.३ पूर्व ह्या स्थित बिंदूपर्यंत त्यानंतर पश्‍चिम दिशेने अक्षांश १८* 
१९'.८ उत्तर, रेखांश ७२* ४७'.३३ पूर्व ह्या स्थित बिंदूपर्यंत, ह्यानंतर feet 
। दिशेने अक्षांश १८* १६'.८ उत्तर, रेखांश ७२* ४६'-४० पूर्व ह्या स्थित 
| * बिंदूपर्यंत, त्यानंतर पूर्व दिशेने अक्षांश १८" १६'.८ उत्तर, रेखांश oe ५६'.२ 
a पूर्व ह्या स्थित बिंदूपर्यंत, येथून पूर्व दिशेने अक्षांश १८"१६'.२३ उत्तर, रेखांश 
| ७२ ५८'.२८ पूर्व स्थित बिंदूपर्यंत, तेथून उच्चतम भरती रेषेपासून जमीनीकडे 
| ५० यार्ड पर्यंतचे क्षेत्र अंतर्भूत आहे. ह्या हद्दीमधून मांदाड बंदरात (मांदाड 
आणि म्हसळा खाडी/नदी) आवागमन करणाऱया सर्व प्रकारच्या जलयानांकरीता 
नौकानयनाचा मार्ग मुक्‍त राहील. 


२ मांदाड बंदर अक्षांश १८" १६'.२३ उत्तर, रेखांश ७२* ५८'.२८ पूर्व ह्या स्थित बिंदूपासून ते 
अक्षांश १८* १६' .८६ उत्तर, रेखांश ७२" ५९'.५२ पूर्व ह्या स्थित बिंदूपर्यंत 
काढलेली सरळ रेषा दिघी बंदराला संलग्न राजपुरी खाडीचा किनारा आणि 
नौकानयनास योग्य असा जलमार्ग, येथून उत्तर आणि पूर्व दिशेने उच्चतम 
भरती रेषेपासून दोन्ही किनाऱ्यालगत जमिनीकडे ५० यार्ड पर्यंतचा मांदाड 
आणि म्हसळा खाडीमधील नौकानयनास योग्य असेपर्यंतचा भाग. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल ७, २००५/चैत्र १७, शके ९९२७ २४९ 


(१) (२) (३) 
$ मुरुड (जंजिरा) मोरे गावाच्या नेक्रत्य किनाऱ्यावरील अक्षांश १८ २०'.८९ उत्तर, रेखांश ७२” 
बंदर ५५'.११ पूर्ब ह्या स्थित बिंदूपासून पश्‍चिम दिशेने एक मैलाबर स्थित अक्षांश 


RCo २०'.८९ उत्तर, रेखांश ७२* ५४१०७ पूर्व ह्या स्थित बिंदूपर्यंत काढलेली 
सरळ रेषा, त्यानंतर आग्नेय दिशेने अक्षांश १८* १८'.८ उत्तर, रेखांश ७२* 
५५'.३ पूर्व स्थित बिंदूपर्यंत, तेथून आग्नेय दिशेने अक्षांश १८" १७'.८ उत्तर, 
रेखांश ७२* ५८'.९४ पूर्व बिंदूपर्यंत काढलेली सरळ रेषा, येथून पुढे उत्तरी 
दिशेने उच्चतम भरतीच्या रेषेपासून किनाऱ्यालगत जमीनीकडे ५० यार्डापर्यंत 
क्षेत्राचे दोन्ही किनारे ब जेथवर नौका नेता येणे शक्‍य आहे अशा एकदरा 
खाडीच्या किनारपट्टीच्या बाजूने उच्चतम भरतीच्या रेषेपासून जमिनीच्या 
दिशेने ५० यार्डापर्यंत मोरे गावाच्या sara बिंदूपर्यंत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-अ--ईर२ 


२५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल ७, २००५/चैत्र १७, शके ९१९२७ [भाग चार-अ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 7th April 2005. 


NOTIFICATION 


Inpian Ports Act, 1908. 

No. MIS. 2003/CR-73/PRT-2.—In exercise of the powers conferred by 
section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (XV of 1908) and of all other powers 
enabling it in this behalf and in modification of the Government 
Notification’s Home Department, No. MPT. 1092/CR-53/TRA-4, dated 16th 
February 1996, No, IPA. 1298/CR-107/PRT-1, dated 6th January 2000, 
and No. MIS. 2003/CR-73/PRT-II, dated 2nd December 2003 the 
Government of Maharashtra hereby :— 

(a) alters (and extend) the existing limits of the ports specified in 
column (2) of the schedule hereto (being the ports referred to in the 
Part III of the First Schedule to the said Act and being ports to which 
the said Act extends); and 

(b) declares the limits respectively specified against the said ports 


in column (3) of the said Schedule to be the precise extent of limits 
thereof:— : 


र ScHEDULE 
Serial - Name of Limit under the Indian Ports Act, 1908 
No. Ports 
(1) (2) (3) 
J. Rajpuri (Dighi) A line drawn from Point in position, Lat. 18°16'.23 
Port N Long.72° 58'.28 E to the point in position 


Lat,.18°16'.86 N Long.72°59'.52 E, from here toward 
North along the coast Long.72° 58'.94 H, thence 
towards West to a Point Lat.18° 17'.80 N Long 
.72° 57'.57 E, thence towards North West to a Point 
Lat.18° 18'. 8 N Long.72° 55'. 3 E, thence towards 
West to a Point Lat.18°19'.8 N Long.72° 47’. 33 E, 
thence towards South- West to a Point Lat. 18°16'. 
8 N Long. 72° 46'. 40 E, thence towards East to 
a Point Lat. 18°16'. 8 N Long. 72° 56'.2 E, from 
here to the East along coast including 50 yards 
landwards from High Water Marks upto Point Lat. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल ७, २००५/चैत्र ९७, शके १९२७ २५१ 


a (2) 


2 Mandad Port 


3 Murud 
(Janjira) Port 


(3) 


18016'.23 N Long. 72° 58'.28 E above. Within these 
limits free navigational passage for all types of 
vessels, visiting Mandad Port (Mandad and Mhasla 
Creek/rivers). 


Bank and navigable channel of Rajpuri Creek adjoining 
Dighi Port from a line drawn from Point in 
position Lat. 18° 16'.28 N Long. 72° 68'.28 E to a 
Point in position Lat. 18°16’. 86 N Long.72° 59'. 
52 E, from here towards South and East along the 
coast on both banks including 50 yards landwards 
from High Water Mark inside the Rajpuri Creek 
upto Mandad and Mhasla Creek, as far as navigable. 


Aline drawn from South West point of More Village 
on the coast, Lat.18° 20'.89 N Long. 72° 55'.11 E 
to one mile Westward, Lat.18° 20'.89 N Long. 72° 
54'.07 E thence South- East to Point Lat. 18°18’. . 
8N Long. 72° 55'. 3 E, thence towards South-East 
to Point Lat.18°17'. 8 N Long.72° 57'. 57 E, thence 
East to Point Lat. 18°17'.98 N Long. 72° 58'.94 E, 
from here towards North along coast including 50 
yards landwards from High Water Mark upto SW 
Point of More village including both banks and 50 
yards from High Water Mark of Yekdara Creek as 


fav as navigable navigable. र 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय weet मुद्रणालय, मुंबई 


